जिल्हा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता मार्गदर्शन केंद्र जळगाव या 
कार्यालयाच्या प्रलंबित भाडे अदा करण्यास वित्तीय 
मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र: कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१७५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भः:- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/०४/२०१५ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 
३. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 
कौविरोवउआ-रवका-.१/जळगाव भाडे/७९७३/७५/२०२२, दि. १४/०९/२०२२ 


प्रस्तावना : 

कौशल्य विकास, रोजगार, व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये 
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव या कार्यालयासाठी दि. 
०१/०६/२०१६ ते दि. १५/०२/२०२० या कालावधीतील प्रलंबित इमारत भाडे रक्‍कम रु. 
१५,०२,११४/- (रु. पंधरा लाख दोन हजार एकऱी चौदा Hae) आणि सन २०१९-२० या वर्षातील 
मालमत्ता कर रु. ६५,३२८/- (रु. पासष्ट हजार तीनशे अठ्ठावीस फक्त) असे एकूण रु. 
१५,६७,४४२/- (रु. पंधरा लाख सदुसष्ट हजार चारशे बेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव या कार्यालयासाठी दि. ०१/०६/२०१६ ते दि. १५/०२/२०२० 
या कालावधीतील प्रलंबित इमारत भाडे रक्‍कम रु. १५,०२,११४/- (रु. पंधरा लाख दोन हजार 
VHal चौदा फक्त) आणि सन २०१९-२० या वर्षातील मालमत्ता कर रु. ६५,३२८/- (रु. पासष्ट 
हजार तीनशे अठ्ठावीस फक्त) असे एकूण रु. १५,६७,४४२/-(रु. पंधरा लाख सदुसष्ट हजार चारशे 
बेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर इमारत भाडे व मालमत्ता कर अदा करण्यासाठी येणारा खर्च “सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात तसेच त्यापुढील येणाऱ्या त्या त्या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. झेडए-१, २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, १०१, सेवायोजन सेवा, ०१ - सेवायोजन सेवा, (०१) (०१) सेवायोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१७५/प्रशा-२ 


कार्यालये (अनिवार्य) मुख्य लेखाशिर्ष २२३० ११६१, तपशिलवार शिर्ष -१४ (भाडेपट्टी व कर) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातुन आणि संदर्भ क्र. २ मधील 
परिपत्रकान्वये वितरीत झालेल्या निधीच्या मर्यादेत तसेच यानंतर वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी 
निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत निधीच्या मर्यादेत सदरचा खर्च भागविण्यात यावा. 


३. संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग -१, अनुक्रमांक १०, अधिनियम क्र. ११५ च्या अटी व शा्तींच्या अधीन राहून ही 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२८१६५९०९९८०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, नाशिक 
५. सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, जळगाव 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव 
७. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


